फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली 
यांच्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 
2020-2029 पासून संस्थेचे विलगीकरण 
करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत .... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२१/प्र.क्र.७८/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २ जून, २०२१. 
संदर्भ - १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१८/प्र.क्र. 
१९५/तांशि-४, दिनांक ०४/०६/२०१८. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी / 
मान्यता/२०२१/३९५, दिनांक २८/०४/२०२१ 
प्रस्तावना : 
फार्मसी Gite ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी वर नमूद संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक २८/०४/२०२१ च्या पत्रान्वये 
प्रस्तावित केल्यानुसार रत्नदिप मेडिकल फौंडेशन अँण्ड रिसर्च सेंटर, रत्नापूर जि.अहमदनगर 
या संस्थेच्या रत्नदिप कॉलेज ऑफ फार्मसी (बी.फार्मसी) रत्नापूर, ता.जामखेड जि. अहमदनगर 
या महाविद्यालयाचे बी.फार्मसी व डी.फार्मसी अभ्यासक्रमांच्या स्वतंत्र संस्था म्हणून विलगीकरण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : : 


फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार रत्नदिप मेडिकल फौंडेशन अँण्ड रिसर्च 
सेंटर, रत्नापूर जि.अहमदनगर या संस्थेच्या रत्नदिप कॉलेज ऑफ फार्मसी (बी.फार्मसी) 
रत्नापूर, ता.जामखेड जि. अहमदनगर या महाविद्यालयाच्या विलगीकरणास शैक्षणिक वर्ष 
२०२०-२१ पासून कायम विना-अनुदानित तत्वावर खालीलप्रमाणे शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


अ. | शासनाने मान्यता अभ्यासक्रम | फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी | अभ्यासक्रम 
क्र. दिलेल्या संस्थेचे व प्रवेशा दिल्ली यांच्या मान्यतेच्या आधारे a Waar 
नाव क्षमता प्रस्तावित विलगीकरण क्षमता 
| रत्नदिप कॉलेज | बी.फार्मसी- | रत्नदिप कॉलेज ऑफ फार्मसी | बी.फार्मसी- 
ऑफ फार्मसी | १०० (बी.फार्मसी) रत्नापूर, ता. जामखेड | १०० 
(बी.फार्मसी) रत्नापूर, जि. अहमदनगर. 
ता.जामखेड डी फार्मसी- | रत्नदिप कॉलेज ऑफ फार्मसी | डी.फार्मसी- 
जि.अहमदनगर मत (डि.फार्मसी) रत्नापूर, ता. जामखेड, | ६० 
जि.अहमदनगर 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२१/प्र.क्र.७८/तांशि-४ 


२. सदर मान्यता ही दिनांक ०४/०६/२०१८ च्या शासन निर्णयातील मूळ अटी व शर्तीच्या 
पूर्ततेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६०२१४२८१८१२०८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sanjay Audumbar 
Dharurkar 


(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, नाशिक (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत). 

३. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई 

४. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

५. संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. प्राचार्य, संबंधित संस्था (संचालळक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

७. फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान- 
इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

८. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

९. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग),नवी दिल्ली. 

१०.विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

११.कक्ष अधिकारी-तांशि-५ 

१२.निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


